क्रीडा व युवक संचालनालयातील उप संचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१/१/२०२४ रोजीच्या स्थिती दर्शविणारी अंतीम 
सेवा ज्येष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संक्रीआ-१३२४/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०२४ 
वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन आदेश क्र.संक्रोआ-२०१२/प्र.क्र.७९/क्रीयुसे-२, 
दि.०१ फेब्रुवारी, २०२३, 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन आदेश क्र.संक्रीआ-२०१२/प्र.क्र.७९/क्रीयुसे-२, 
दि. १४ एप्रिल २०२४, 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थाप/उपसं/सेजेसु/२०२४/का-१/३७३, 
दि. 20 मे, २०२४. 
४. सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थाप/उपसं/सेजेसु/२०२४/का-१/७३०, 
दि. २४ जून,२०२४. 
प्रस्तावना:- 
क्रीडा व युवक सेवा, पुणे संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२४ ची अंतरिम सेवा ज्येष्ठता सूची दि. १६/०४/२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध केली असून त्यानुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सूचना हरकती 
मागविण्यात आल्या होत्या. 


२. उपरोक्त शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांचेकडून प्राप्त झालेल्या 
सूचनेनुसार ज्येष्ठता सूचीच्या यादीतील तपशीलात बदल करून दि.१/१/२०२४ रोजीच्या स्थिती 
दर्शविणारी अंतीम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


AIR परिपत्रक :- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतीम सेवा ज्येष्ठता यादी सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट - अ नुसार अंतीम करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१२१७०१०२३५२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

DNYANESHWAR 

ASARAJ| AVHAD i 

(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संक्रीआ-१३२४/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-२ 


२) अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

४) सर्व संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 

६) निवडनस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 
मार्ग 


अधिकाऱ्याचे नाव 


श्री.अनिल मारूतराव चोरमले पदोन्नती 


गदी 
) 
aa 
waa 


८ | श्री.उदयकुमार किसनराव जोशी 


८ 
श्री.माणिक तम्मा पाटील पदोन्नती 


३ 
8 


शासन परिपत्रक दिनांक १२ जुले, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट - अ 
संवर्गाचे नाव - उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा 

वेतन श्रेणी - एस -२३ ६७७००-२०८७०० 

दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 


जन्मदिनांक 


०५-०३-१९६६ 


१३-०७-१९७० 
११-०५-१९७२ 
०१-०१-१९६७ 
२३-०६-१९७३ 
०१-०८-१९८६ 
१५-१२-१९८७ 


११-०६-१९६९ 
०१-०६-१९७३ 


०१-०६-१९७२ 


प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक 


खुला 
si 


भ.ज 
खुला 
खुला 
खुला 
खु 
खुला 
खु 


(P) 
ल 
ल 

(3) 


सदर पंदावरीळ ne ee ae सेवानिवृत्तीचा 
प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 


१०-०५-२०१८ १५-०५-२०१८ 39-03-2028 बी.कॉम. एन.आय.एस. 


शैक्षणिक अर्हता शेरा 


4 F 


65 ik 


बी.ए. बी.पी.एड. 
२९-०८-२०२३ | २९-०८-२०२३ । ३१-०५-२०३० 
एम.पी.एड. 


